कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवभोजन 
थाळी लाभधारकास रु. ५ /- मध्ये 
उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - शिभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ नोव्हेंबर, २०२० 
वाचा :- 9) शासन निर्णय क्र. शिभोथा-२०१९/प्र.क्र ५१/नापु-१७, दि. ०१ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन निर्णय क्र. शिभोथा-२०१९/प्र.क्र ५१/नापु-१७, दि. १८ फेब्रुवारी, २०२०. 
३) शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा-२०१९/प्र.क.५१ (आ/ नापु १७, दि २६ ATE, २०२०. 
) 
) 


४) शासन परिपत्रक क्र. शाभोथा-२०१९/प्र.क.५१/ नापु १७, दि २८ मार्च, २०२०. 
५) शासन परिपत्रक क्र. शाभोथा-२०१९/प्र.क.५१/ नापु १७, दि २९ मार्च, २०२० 
६) शासन परिपत्रक क्र. शाभोथा-२०१९/प्र.क.५१/ नापु १७, दि ८ जुले, २०२० 
७) शासन परिपत्रक क्र. शाभोथा-२०१९/प्र.क.५१/ नापु १७, दि ०१ ऑक्टोबर, २०२० 

परिपत्रक :- 

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मजूर, स्थलांतरीत, बेघर तसेच बाहेरगांवचे विद्यार्थी इ. च्या 
जेवणाअभावी हाल-अपेष्टा होत असल्याने उपरोक्‍त परिपत्रक क्र. ५ अन्वये शिवभोजन थाळीची किंमत 
दि.३०.०३.२०२० पासून तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी रु. ५/- एवढी निश्चित करण्यात आली होती. सदर मुदत 
उपरोक्त क्र.७ येथील दि. 09.90.2020 च्या परिपत्रकान्वये पुढील आदेश्ापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 
शिवभोजन थाळीची किंमत दि.३१.०३.२०२१ पर्यंत रु. ५/- एवढी करण्यास मंत्रिमंडळाने दि. २९.१०.२०२० च्या 
बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार दि. ३१.०३.२०२१ पर्यंत शिवभोजन थाळीची किंमत रु. ५/- एवढी 
राहील. याबाबत वाढीव अनुदान यथावकाश उपलब्ध करून देण्यात येईल. 


संबंधित उपनियंत्रक शिधावाटप, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी, तहसीलदार 
यांनी सदर बाब तात्काळ भोजनालय चालकांच्या निदर्शनास आणून त्याची अंमलबजावणी करावी व या बाबीस 
व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. 
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०११२६१२०३०४२००६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व a Sree दातात 


Tambekar 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा. मंत्री (अनापुग्रास) यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७ 


सचिव (अनापुग्रास) यांचे स्वीय सहायक 

सर्व जिल्हाधिकारी 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव (अनापुवग्नास) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
सर्व (उपायुक्‍त) पुरवठा 

सर्व उपनियंत्रक 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१० सर्व तहसीलदार 

११) सर्व गट विकास अधिकारी 

१२) सर्व मुख्याधिकारी 

१३) निवड नस्ती (नापु १७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


